राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
मौजे कोकरे, ता.महाड, जि.रायगड 
येथील कोकरे तलावास मान्यता व 
निधी वितरित करण्याबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.१०/आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी,२०२४. 


वाचा :- 


१) पर्यावरण विभाग विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही २००८/प्र.क्र.६९/तां.क.३, दि.२७.०८.२००८ 
२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. रायगड यांच्याकडून दि.२९.०३.२०२३ रोजी प्राप्त प्रस्ताव. 
३) सुकाणू समितीच्या दिनांक ०४.०७.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे जलाशय यांचे पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धन करण्यासाठी राज्य 
शासनाने राज्य योजनेंतर्गत राज्य सरोवर संवर्धन योजना सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षापासून सुरु केली 
आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारणपणे खालील कामांचा समावेश होतो. 
१.तलावाच्या पाण्याचे प्रदूषण करणारे स्त्रोत निश्चित करुन प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे. 
२.तळावात MASSA आवश्‍यक घातक व ऑरगॅनीक गाळ काढणे. 
३.तलावाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी, 
अ. तलावातील अनावश्यक व उपद्रवी वनस्पती नष्ट करुन त्यांची वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी 
उपाययोजना करणे. 
ब. तलावातील जेविक प्रक्रियेव्दारे तलावातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे. 
क. किनारा सौंदर्यीकरण, हरित पटटा विकसित करणे, कुंपण घाळणे, मनोरंजनासाठी 
बालोद्यान, नौकाविहार, कमी किंमतीची स्वच्छतागृहे इ. 
४.जनसहभाग व जनजागृतीसाठी कार्यक्रम तसेच प्रदुषण रोखण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार 
करावयाच्या उपाययोजना. 
या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. रायगड 
यांच्यामार्फत सादर कोकरे तलावाच्या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता व त्यानुषंगिक निधी मुक्‍त करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 

राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. रायगड यांच्यामार्फत सादर 
कोकरे तलावाचे पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धनाच्या प्रस्तावावर सुकाणू समितीच्या दि.०४.०७.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली व सदर बैठकीच्या इतिवृत्तातील निर्णयाच्या अधीन राहून रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.१०/आस्थापना अ 


१,२७,००,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तावीस लक्ष फक्त) मर्यादेत तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरपैकी रु. ६३,००,०००/- (रुपये त्रेसष्ठ लक्ष फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा 
रायगड यांना वितरित/मुक्‍त करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
« ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही ठरावात कोकरे तलावाचा उल्लेख दिसून येत नाही. त्याऐवजी 
ग्रा.पं. दाभोळ येथील तलाव असा उल्लेख आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे. 
«७ प्रस्तावित कामांमध्ये Centage charge/Contingency Charge, Insurance, Royalty, QC 
testing charges अशा विविध बाबी अंतर्भूत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, यापुढे केवळ 
GST अनुज्ञेय असेल. 


उपरोक्त नुसार तलाव संबंधित सविस्तर प्रकल्प अहवाल विभागास सादर करावा त्यानुषंगाने 
प्रशासकीय व अंतिम मान्यता देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात येईल. 


२. याशासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी, प्रस्तावास प्रशासकीय आणि अंतिम मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतरच खर्ची करण्याची दक्षता जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा रायगड यांनी घ्यावी. 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा “मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, प्रदूषण 
प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०२), पर्यावरण प्रतिबंध, (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२), 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या मुख्य- लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठीच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. 


४. जिल्हाधिकारी Collector, जिल्हा रायगड यांना अदा करावयाची रु. ६३,००,०००/- (रुपये 
त्रेसष्ठ लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून वित्त विभागाने 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.६४/२०/कोषा-प्रश्ञा ५,दि 92.99.2029 अन्वये 
ई-कुबेर प्रणालीद्वारे थेट जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा रायगड यांच्या बँक खाते- JILHA 
NIYOJAN ADHIKARI RAIGAD KOKARE TALAO, क्र.६६५५०००१०००२५२७१, IFSC CODE- 
PUNBog& 4400 मध्ये जमा करावे. प्रस्तुत प्रकरणी श्री. किशोर मो. सोईतकर, कार्यासन अधिकारी, 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री. सु.कि. निकम, 
सहसचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्टातील अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.१०/आस्थापना अ 


क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीनुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


&. 


|) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ Ue, 2023 च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रंमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागाला अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली 
आहे. 

॥) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,३,४,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाहय सहाय्यित योजना नाही. 
॥) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच परिशिष्टातील 
अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीळल अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची 
पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या 
प्रकरणी लागू नाही. 


या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र. क्र.३१/कोषा.प्रशञा-५, दिनांक 


१०.०५.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


७. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 

२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक ०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या 

अनावर्ती योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 

२) कोकरे तलावाच्या संवर्धनासाठी रु. ६३,००,०००/- (रुपये त्रेसष्ठ लक्ष फक्त) इतका Pref प्रस्तुत 

शासन निर्णयाव्दारे वितरित करण्यात येत आहे. 

३) “मागणी क्र.यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व 

जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण 

प्रतिबंध (०२) (०७) राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (3834 ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)”या 

मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

४) जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा रायगड यांच्याकडून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 

कोणतेही येणे बाकी नाही. 

५) तसेच उपरोक्त झासन निर्णयाच्या “अ” मधील परिच्छेदातील ६,७,८,९ या बाबी लागू नाहीत. 
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या संमतीने अनौपचारिक संदर्भ-२१४/१४७२, 


दि.३१.०८.२०२३ व वित्त विभागाच्या संमतीने, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ-१८१/२०२२३/व्यय-१६, 
दि.१४.०९.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.१०/आस्थापना अ 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११८१७२९२२३३०४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
U R YA KA N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a91e0561f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49a 
¢520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KISAN NIKAM  22iecSsssonsox 
(सु. कि. निकम) , 
सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा रायगड. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

१७. मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


